राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील १९ अस्थायी पदे (वैधानिक 
विकास मंडळातील ९ अस्थायी पदे वगळून) 
दि.०१.०३.२०२४ पासून दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र- राजभ-२०२१/२३४/प्र.क्र.१२६/राजभ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ मार्च, २०२४ 
वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : राजभ-२०२१/२३४/प्र.क्र.१२६/२०-अ, 
दि.२१.०९.२०२३ 
२) राजभवन सचिवालयाचे पत्र क्र.राजभ/रास/आस्था/प्र.क्र.३३/अस्थायी पदे/२०२४/२०५, 
दि.०१.०२.२०२४ 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०२४ 


शासन निर्णय:- 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील १९ अस्थायी पदांना (वैधानिक विकास 
मंडळासाठी असलेल्या ९ अस्थायी पदे वगळून), सुधारीत आकृतीबंधास तातडीने उच्चस्तरीय सचिव 
समितीची मान्यता घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२३ पासून दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 
२. वित्त विभागाच्या दि.२१.०२.२०२४ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्यपालांचे सचिव 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शाविळेळी १९ अस्थायी पदांना (वैधानिक 
विकास मंडळासाठी असलेल्या ९ अस्थायी पदे वगळून) सुधारीत आकृतीबंधास तातडीने उच्चस्तरीय 
सचिव समितीची मान्यता घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत 
पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. सदर पदांवर होणारा खर्च सोबतच्या परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर स्तंभ ६ 
मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाळील सन २०२३-२०२४ व सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. सदर शासन Poe वित्त विभागाच्या शासन निर्णण क्रमांक पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२३४/प्र.क्र.१२६/राजभ 


ष्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१११७५३३५४५०७ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DILIP NANDKUMAR DESHPANDE 
N: c=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 


0 

D | | | p N A N D K U M A R ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=04b1da429ec9f808e2f142fb8df84829c440a688281957 
571e8bbc53318e3a6f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9A444B962C8442B754FC8343183DBEA1519A71 

D EF S H p A N D F F4DOCDOASCCA8BF9534EF3A0A8, cn=DILIP NANDKUMAR 
DESHPANDE 
Date: 2024.03.11 18:02:43 +05'30' 


(दिलीप देशपांडे ) 
सोबत : परिशिष्ट उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, आ.पु.क., मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . 
कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
निवड नस्ती (का.२०-ओ). 


“2A ७ : 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२३४/प्र.क्र.१२६/राजभ 


परिशिष्ट 


शासन निर्णय, क्र.राजभ-२०२१/२३४/प्र.क्र.१२६/राजभ, दि.११ मार्च, २०२४ चे सहपत्र 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील अस्थायी पदे 


(वैधानिक विकास मंडळातील ९ अस्थायी पदे वगळून) 


अ. पदनाम व वेतनश्रेणी । संख्या । पदनिर्मितीचा शासन | दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत लेखाशिर्ष 
क्र निर्णय क्रमांक व पदे चालू ठेवण्याचा 
दिनांक घेण्यात आळेला शासन 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 
२ ३ fe | षु ६ 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदे 
| : ज्यपालां अवर| १ छासन निर्णय, | शासन निर्णय, सामान्य | ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, 
सचिव (शिक्षण) सा.प्र.वि. क्र.आरएजे- | प्रशासन विभाग, | उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, 
सी ११८३/१०३६/२०-अ, | क्रमांक:- राजभ- | संघराज्य क्षेत्राचे प्रशासक, 
-23 &WYoo- क्र भारीत सचिवालय 
तिही दि.२०.०७.१९८३ २०२१/२३४/प्र.क्र. १२६/ , ९०-सचिवालय, 
२०-अ, दि.२१.०९.२०२३ | (००)(०१) सचिवालय, ०१- 
वेतन, संगणक संकेतांक 
क्र.२०१२ ००१४ 
२. राज्यपाळांचे विशेष | १ शासन निर्णय, वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
कार्य अधिकारी सा.प्र.वि. क्र.आरएजे- 
wa १०९५/ १४२/प्र.क्र.८/ 
-23 ६७(७००- 
९५/२०-अ, 
२०८७०० 
दि.१८.०३.१९९५ 
३. । सहायक (प्रशासन) १ | शासन निर्णय, वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
सा.प्र.वि. 
एस-१४ ३८६००- क्र.आरएजे-११८०/ 
१२२८०० ९४२/प्र.क्र.८/२०-अ, 
दि.४.११.१९८२ 
१ सहायक १ शासन निर्णय, वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
ठस सा.प्र.वि. 
१४ ३८६००- 
क्र.आरएजे-१०१०/ 
१२२८०० 
२०१/प्र.क्र.७३/१०/ 
२०-अ, 
दि.२५.०८.२०१० 
५. | दुरध्वनी चालक २ | शासन निर्णय, वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
पॉ पके, सा.प्र.वि. क्र. 
out आरएजे-१०९४/ 
५२५/प्र.क्र.८२/९४/ 
२०-अ, 
दि.२४.०२.१९९४ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२३४/प्र.क्र.१२६/राजभ 


६. । दुरध्वनी चालक १ | शासन निर्णय, वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
प्त सा.प्र.वि. क्र. 
-0७ २१७००- 
oe आरएजे-१०९४/ 
५२५/प्र.क्र.८२/९४/ 
२०-अ, 
दि.०२.०७.२००२ 
१ : दुरध्वनी चालक १ शासन निर्णय वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
ee त सा.प्र.वि. क्र. 
आरएजे-१००७/५७९/ 
६९१०० = 
प्र.क्र.२१०/२००७/ 
२०-अ 
दि.१७.०२.२००९ 
८. । दुरध्वनी चालक १ | शासन निर्णय वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
र क सा.प्र.वि. क्र. 
आरएजे-१०१०/२०१/ 
६९१०० = 
प्र.क्र.७३/१०/ 
२०-अ, 
दि.२५.०८.२०१० 
९. लिपिक-टंकलेखक १ शासन निर्णय वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(लेखा शाखा) सा.प्र.वि. क्र. 
एस आरएजे-११८/ 
-0§ १९९००- 
£3200 १८००/२०-अ, 
दि.१८.०६.१९८२ 
१ ०. । लिपिक-टंकलेखक २ शासन निर्णय वरील प्रमाण वरील प्रमाण 
(मराठी) सा.प्र.वि. क्र. 
ae आरएजे-११८५/ 
-०६ १९९००- a 
१००१/प्र.क्र.१८६/ 
६३२०० 
८५/२०-अ, 
दि.०६.१२.१९८५ 
( १. | वाहन चालक १ शासन निर्णय वरील प्रमाण वरील प्रमाण 
ae sae सा.प्र.वि. क्र. 
आरएजे-१०९४/५२५/ 
६३२०० त 
प्र.क्र.८२/९४/२०-अ, 
दि.२२.०९.१९८२ 
१२. । वाहन चालक १ शासन निर्णय वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
ती तर सा.प्र.वि. क्र. 
आरएजे-११८१/ 
६३२०० 3 
१०८२/२०-अ, 
दि.२२.०९.१९८१ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजभ-२०२१/२३४/प्र.क्र.१२६/राजभ 


१३. | शिपाई १ शासन निर्णय | शासन निर्णय, सामान्य वरील प्रमाणे 
a सा.प्र.वि. क्र. | प्रशासन विभाग, 
-०१ १५०००- र 
हा आरएजे-१०७०/ क्रमांक:- राजभ- 
३७०२१/२०-अ, २०२१/२३४/प्र.क्र. १२६/ 
दि.२५.०७.१९८० २०-अ, दि.२१.०९.२०२३ 
एकूण पदांची संख्या १५ 


राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील आदिवासी कक्षाची अस्थायी पदे 


| : मानववंछा शास्त्रज्ञ १ छासन निर्णय | शासन निर्णय, सामान्य | ए-१, २०१२, राष्ट्रपती, 
पस सा.प्र.वि. क्र. | प्रशासन विभाग, | उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, 
-23 &WYoo- आरएजे _ ग यं wees eae sees 
ene -१०११/ :- भ- ज्य क्षेत्राचे , 
मुमंस/प्र.क्र.५७/ २०२१/२३४/ प्र.क्र.१२६/ | भारीत, ९०-सचिवालय, 
२०११/२०-अ, २०-अ, दि.२१.०९.२०२३ | (००)(०१) सचिवालय, ०१- 
दि.३१.०१.२०१२ वेतन, संगणक संकेतांक 
क्र.२०१२ ००१४ 
२. विधि अधिकारी १ वरीलप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-२३ ६७(७००- 
२०८७०० 
३. | अधीक्षक १ वरीलप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-१७ ४७६००- 
१५११०० 
| सहायक १ वरीलप्रमाणे वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-१४: ३८६००- 
१२२८०० 
एकूण पदांची संख्या शि 
DILIP NANDKUMAR fi re eee ine 
bc53318e3a6f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
DESHPANDE rier 0000000 aaa 
(दिलीप देशपांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र हासन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


